प 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ रे, राजपत्र क्र. ४५] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६, २०१६/ कार्तिक १९-२५, शके १९३८ [ पृष्ठे१७, किंमत : 0.00 रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व २४३० 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 

२४३१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२४४६ 


भाग एक - अ (भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ ऑक्टोबर , २०१६ . 


२. आता सदर नियुक्तीस पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्र . जीपीए -१४१५/ प्र क्र .४१ / का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ 
च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे अॅड . अर्चना व्ही . गोंधळेकर यांना शासन अधिसूचना क्र .एचसीए 
२०१२/(१७० ) भाग-१/ का . १४, दि .२२/ १०/ २०१३ अन्वये ३ वर्षाकरिता अतिरिक्त 
सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती देण्यात 
आली असून दि . २१ / १० / २०१६ रोजी त्यांचा सेवाकाल समाप्त होत आहे . 


३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 

४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

५ . सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळूसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ - ४५ 


२४३० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६, २०१६/ कार्तिक १९-२५ , शके १९३८ 

२४३१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी ४ . कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 

जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेत किंवा आकृत्या 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व ३७( ३) अन्वये 
खालील 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


आदेश 


क्र . २०१६/ गृहशाखा/ दंडविभाग / कावि - ७९२,- औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात ( १ ) दिनांक २८ / १० / २०१६ ते दिनांक ३१/ १० / २०१६ पावेतो दिपावली 
उत्सव सण साजरा होणार असुन सध्या संपुर्ण भारतात युध्द जन्य परिस्थिती 
असल्याने अतिरेकी कडुन घातपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये , आणि अशी 
चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु 
नये त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच 
आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हयात पांचकिंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 
जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश देत आहे. 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस 
अधिक्षक ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसु -/ २०१६- २९७९ 
दिनांक २५/ १०/ २०१६ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
( १) आणि ३७ ( ३) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 


आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्ह्यात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका, रिव्हाल्वर, सुरे , काट्या , किंवा लाठ्या शाररीक 
इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाही . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीत पावेतो दिनांक ३० .१० .२०१६ 
चे ०० .०० वाजे पासून ते दिनांक १३.११.२०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अमंलात 
राहतील. 


२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 


हा आदेश दिनांक २६/ १०/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 


जवळ बाळगणार नाही . 


औरंगाबाद , २६ ऑक्टोबर , २०१६ . 


३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही, किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 


( डॉ . निधि पांडेय ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


नाही . 


२४३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० -१६ , २०१६/ कार्तिक १९ -२५, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


BY COLLECTOR JALNA 
Read - Government of Maharastra , Food & Civil Suppllies 
& Consumer Protection Department Mumbai Letter 
No.Kerosene - 2016 /CR -226 / C .S .27 Dated - 30 .07 .2016 . 


1993 read with above correspondence I, Shivaji R Jondhale , 
Collector Jalna, do hereby fix the revised selling prices of 
domestic kerosene due to Increase in Kerosene Ex - depot 
rate & Commission of the company agent from date - 07 . 10 .2016 . 
Hence Kerosene rate hereby in Jalna District as per the revised 
schedule attached herewith . 


NOTIFICATION 


The price come in force with from the date of notification . 


No.2016 /Supply /ADM -3 /Kerosene/ Cr - Jalna. :- In exerice 
of the power confirred on me by vide Maharastra Kerosene 
(Restriction of use and Fixation of the Ceiling Prices) Order, 


Collector Jalna . 


Fixation of kerosene Rate w .e .f. 01/ 10 /2016 due to Increase in Ex - Depot Rates 
Vide Government Food & Civil Supplies Department,Mantralaya Mumbai 

Letter No . kerosene - 2715 / CR - 226 / CS -27 Dated 30/07/2016 
Supply From PANEWADI DEPOT by Road Tankers 

Schedule A 


Name of the Taluka JALNA BADNAPUR BHOKARDAN JAFFRABAD PARTUR MANTHA AMBAD GHANSAVANGI 
Return Trip Distance 1360 

320 350 410 482 480 L 

474 
In K . M . (Oil Depot 
Panewadi to Taluka H . Q .) 


420 


Transportation Chargers 
Per K . M . 


0 - 100 :- 262 ps, 


101 - 200 :- 


258 ps, 201 - 300 :- 254 ps, 301 - 400 :- 242 ps , 401 - above :- 238 ps 


A ) 


Ex -Depot Rate 
Per KL 


14605 .04 


14605 .04 


14605 .04 


14605 . 04 


14605 .04 


14605 . 04 


14605 .04 


14605.04 


B ) 


Value Added 
Tax @ 3 % 


438 . 15 


438 . 15 


438 . 15 


438. 15 


438 . 15 


438 . 15 


438 . 15 


438. 15 


Agent Purchase 
price (A + B ) 


15043 . 19 


15043. 19 


15043 . 19 


15043. 19 


15043.19 


15043. 19 


15043 . 19 


15043.19 


D ) | 1. Agent s commission 


714 . 18 


714 . 18 


714 . 18 


714 . 18 


714 . 18 


714 .18 


714 . 18 


714 . 18 


2 . Leaskage & Extra Ordinary 


99 .00 


99 .00 


99.00 


99 .00 


99 .00 


99. 00 


99 .00 


99 .00 


919.20 


822 . 40 


895 .00 


1039 . 80 


1211. 16 


1206 .40 


1063.60 


1192. 12 


3. Transportion Charges 
Transportion Charges 67 K .M 


175. 54 


175 .54 


175 .54 


175 . 54 


175 .54 


175.54 


175 .54 


175. 54 


4 . Toll Tax 


70.00 


70 . 00 


70 .00 


70.00 


70 .00 


70.00 


70 .00 


70.00 


5 .Rounding Up Benefit 


46 . 17 


45 .88 


21.82 


22 .65 


45 . 47 


1 .69 


47 .40 


15 .97 


6 . Total Increment in Rate 


2024 .09 


1927.00 


1975 .54 


2121. 17 


2315 . 35 


2266 .81 


2169 .72 


2266 .81 


VAT @ 3 % on In D 5 


60 .72 


57.81 


59.27 


63.64 


69 .46 


68 .00 


65 .09 


68 .00 


F) 


Total (C + D + E ) 


17128 .00 


17028 . 00 


17078 .00 


17228 .00 


17428 .00 


17378 .00 


17278 .00 


17378 .00 


F - 1) 


Sub -Wholesalers Purchase 
Price ( F - B - E ) 


16629. 13 


16532 .04 


16580 .58 


16726 .21 


16920 . 39 


16871.85 


16774.76 


16871.85 


Add VAT 5 % (B + E ) 


498 .87 


495. 96 


497 .42 


501.79 


507 .61 


506 . 15 


503 . 24 


506 . 15 


300 .00 


300. 00 


300 .00 


300 .00 


300.00 


| 


300 .00 


300.00 


300 .00 


G ) Sub -Wholesalers Commission 
H ) VAT @ 3 % on G 


9 .00 


9 . 00 


9 . 00 


9 . 00 


9 . 00 


9 .00 


9 . 00 


9 . 00 


I) 


Total (F +G + H ) 


17437.00 


17337 .00 


17387 .00 


17537 .00 


17737 .00 


17687.00 


17587.00 


17687.00 


I- 1) Retaillers Purchase 

Price (I- B - E - H ) 


16929 . 13 


16832 .04 


16880 .58 


17026 .21 


17220 . 39 


17171. 85 


17074 .76 


17171.85 


Add VAT & @ 3 % ( B + E + H ) 


507 .87 


504 . 96 


506 .42 


510 .79 


516 .61 


515 . 15 


512. 24 


515 . 15 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० -१६, २०१६ / कार्तिक १९- २५ , शके १९३८ 


२४३३ 


J) 


Retailers 
Commission 


450 .00 


450 .00 


450.00 


450 .00 


450 .00 


450 .00 


450.00 


450.00 


K ) VAT @ 3 % on J 


13.50 


13.50 


13.50 


13 . 50 


13 .50 


13 .50 


13.50 


13.50 


13 .50 


13.5 


Retail Rate 
Per KL (I + J + K ) 


17900 .00 


17800.00 


17850.00 


18000 .00 


18200 .00 


18150.00 


18050.00 


18150.00 


Retail Rate 
Per Liter 


17 . 90 


17 .80 


17 .85 


18 .00 


18 .20 


18 . 15 


18 . 05 


- 


18.15 


Fixation of kerosene Rate w .e. f. 01/ 10 / 2016 due to Increase in Ex - Depot Rates 
VideGovernment Food & Civil Supplies Department, Mantralaya Mumbai 

Letter No. kerosene - 2715 / CR - 226 /CS- 27 Dated 30 /07 /2016 


For Jalna District 
Ex - PanewadiDepotRates 


Taluka 


Place 


Agent s 

Rate 
Per KL 


Sub -Whole 
Saler s Rate 
Per 200 Ltrs . 


Retail / Hawker 

Rate 
Per Ltr. 


JALNA 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


16629 . 13 
498 .87 


17 . 90 


3385 . 83 

101.57 
3487 . 40 


17128. 00 


BADNAPUR 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


17 . 80 


16532. 04 

495 . 96 
17028. 00 


3366 .41 

100 . 99 


3467. 40 


BHOKARDHAN 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


16580 . 58 

497 .42 


3376 . 12 
101. 28 


17 . 85 


17078 .00 


3477 . 40 


16726 . 21 
501. 79 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


3405 .24 
102 . 16 


JAFFRABAD 


18 . 00 


17228 . 00 


3507. 40 


PARTUR 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


16920 . 39 

507 .61 


3444 .08 
103. 32 


18 .20 


17428 .00 


3547 .40 


MANTHA 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


16871.85 
506 . 15 


3434 . 37 
103 . 03 


18 .15 


17378 . 00 


3537 .40 


Rate 


AMBAD 


16774 . 76 

503 . 24 


3414 . 95 

102 . 45 


18 .05 


VAT @ 3 % 
Total 


17278 . 00 


3517 . 40 


GANSAWANGI 


Rate 
VAT @ 3 % 
Total 


16871. 85 

506 . 15 


3434 . 37 
103.03 


18 . 15 


17378 . 00 


3537 .40 


Jalna, 07 / 10 /2016 . 


For Collector of Jalna . 


२४३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६, २०१६/ कार्तिक १९-२५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा / जा / का .व . सु / 

२०१६-, ५३९९ , दि . २४. १० .२०१६ . 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का .व . स / 

३७ ( १ ) ३/ २०१६- ५३९९, दि . २४.१०.२०१६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


आदेश 


आदेश 


क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क -१ /पोल - १/ कावि-३५६९ . - ज्याअर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विविध 
राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 
निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्वप्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम तसेच 
सध्या जिल्हयात मराठा समाजाच्या वतीने व दलित , मुस्लिम समाजाच्या 
वतीने आरक्षण संदर्भात मोर्चे आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


क्र . २०१६/ आरबी- डेस्क - १/ पोल-१/ कावि- ३५४८ . - ज्याअर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
विविध राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, 
निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

जालना जिल्ह्यात नगर परिषद जालना , अंबड , परतुर व भोकरदन या 
ठिकाणी निवडणूका होणार असून त्या बाबत तारीख जाहीर झालेली असुन । 
आदर्श आचार संहिता जिल्ह्यात लागु झालेली आहे . दिनांक २४. १० .२०१६ 
रोजी पासून उमेदवारी अर्ज भरणे प्रक्रिया सुरु झालेली ,त्यानुषंगाने विविध 
राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात उमेदवारी मिळणे करिता हालचाल सुरु 
झालेली आहे , वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्याअर्थी मी , आर . टी . इतवारे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , जालना, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 


___ जालना जिल्ह्यात नगर परिषद जालना , अंबड , परतुर व भोकरदन या 
ठिकाणी निवडणूका होणार असून त्या बाबत तारीख जाहीर झालेली असुन 
आदर्श आचार संहिता जिल्ह्यात लागु झालेली आहे . दिनांक २४ . १० . २०१६ 
रोजी पासून उमेदवारी अर्ज भरणे प्रक्रिया सुरु झालेली,त्यानुषंगाने विविध 
राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात उमेदवारी मिळणे करिता हालचाल सुरु 
झालेली आहे, वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे 
आवश्यक आहे . 


१). शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू , व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


२ ). तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


त्याअर्थी मी , आर .टी .इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे 
पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा ,मिरवणुका,मोर्चा 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 


३). दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 


४) . व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार नाही . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना,अंबड, परतूर भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलल्या मिरवणुका , सभा,मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


५). व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 
६ ). आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

हा आदेश संपूर्णजिल्ह्यासाठी दिनांक ३० .१० .२०१६ रोजीचे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १३ . ११ . २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २५. १० .२०१६ रोजी माझ्या सही -शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ३० . १० . २०१६ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १३ .११.२०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २५.१०.२०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


जालना, २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


आर . टी . इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


जालना, २५ ऑक्टोबर, २०१६. 


आर .टी . इतवारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६, २०१६ / कार्तिक १९ - २५ , शके १९३८ 


२४३५ 


८ ) व्यक्तीकिंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत , 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २३/ १० / २०१६ चे ०६. ०० 
पासून ते दिनांक ०१/ ११/ २०१६ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


१ . दि . २८ / १०/ २०१६ रोजी धनत्रयोदशी हा उत्सव साजरा होता आहे. 


२. दि . २९ / १० / २०१६ रोजी नरक चतुर्दशी हा उत्सव साजरा होणार आहे. 


३. दि . ३० /१०/ २०१६ रोजी लक्ष्मी पुजन हा उत्सव साजरा होणार आहे . 
४. दि . ३१/ १० / २०१६ रोजी दिपावली पाडवा/ बालप्रतिपदा हा उत्सव साजरा 
होणार आहे . 


५ . दि . ०१/ ११/ २०१६ रोजी भाऊबीज हा उत्सव साजरा होणार आहे. 
६ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण , चारा टंचाई , पाणी टंचाई शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे. 


आणखी असेही आदेश देत आहे, की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३ ) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी, कर्मचारी , अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 
यांना राहतील. 


अधिसुचना 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३) प्रमाणे बंदी आदेश . 


___ हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २३/ १०/ २०१६ 
चे ०६.०० पासून ते दिनांक ०१/११/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


क्र .२०१६/ एमएजी-१/ सीआर- ४/ ५४०४ . - वरील प्रमाणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी 
त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र .जिविशा/बंदी आदेश/ ४५५९ / २०१६ उस्मानाबाद 
दि .१४/ १०/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्याबाबत विनंती 
केली आहे . पत्रातील आशय विचारात घेता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) लागू करण्या इतपत माझे समाधान झाले आहे . 


हे आदेश आज दिनांक ०५/ १०/ २०१६ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


उस्मानाबाद , ०५/ १०/ २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद . 


त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियिम २२ ) 
चे कलम ३७ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे आदेश देत 
आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 
व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


१ ) शस्त्र, लाठया , काठया ,बंदुका, तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा . 
क्र . जिविशा/बंदी आदेश /४५५९/ २०१६ उस्मानाबाद दि .१४/ १०/ २०१६ अन्वये 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत , 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


१. दि . २८ /१०/ २०१६ रोजी धनत्रयोदशी हा उत्सव साजरा होता आहे . 


२. दि . २९ / १०/ २०१६ रोजी नरक चतुर्दशी हा उत्सव साजरा होणार आहे . 


३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


३. दि . ३०/ १० / २०१६ रोजी लक्ष्मी पुजन हा उत्सव साजरा होणार आहे . 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


४ . दि . ३१/ १०/ २०१६ रोजी दिपावली पाडवा/ बालप्रतिपदा हा उत्सव साजरा 
होणार आहे . 


५ ) आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप, विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . 


५ . दि . ०१/ ११/ २०१६ रोजी भाऊबीज हा उत्सव साजरा होणार आहे . 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


६ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण, चारा टंचाई , पाणी टंचाई शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे ) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे . 


७ ) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 


२४३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६, २०१६/ कार्तिक १९ -२५, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


७. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका आणि 
नगरपरिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आदर्श आचारसंहिता 
लागू झालेली आहे . 


राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / सभांना परवानगी देण्याचे 
अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस 
उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


सुधारीत आदेश 
मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ (१ )( ३) प्रमाणे बंदी आदेश . 


__ हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २६/ १०/ २०१६ 

चे ०६. ०० पासून ते दिनांक ०४ /११/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन) अंमलात राहतील . 


हे आदेश आज दिनांक २५/ १०/ २०१६ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


उस्मानाबाद , २५/ १०/ २०१६ . 


क्र . २०१६ / एमएजी - १/ सीआर - ४/ ५४३६ . - त्यामुळे वरील प्रमाणे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम तसेच नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका आणि 
नगरपरिषद अध्यक्षांचा निवडणूक जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार 
पडण्याकरीता तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियिम २२ ) चे कलम ३७ ( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी 
उस्मानाबाद , याव्दारे असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
किंवा सडकेवर किंवा जवळपास तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे 
कार्यालय/ अर्ज स्विकृती ठिकाणी, मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


१ ) शस्त्र , लाठया , काठया ,बंदुका, तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


पहाः- १ . श्री .नि . ला काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांचे पत्र 
जा .क्र . २००१/ १६, दिनांक ०६ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


२ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .९५६६ / १६ , दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१६ . 


३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


३ . श्री .नि . ला काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . 
२०३२ / १६, दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला वैद्यकीय व 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


आदेश 


५ ) कोण्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


७) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 


क्र . कव्यवि / ( प्रशा ) | ९८६२ / २०१६ . - श्री .नि . ला काळे, 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा यांची दिनांक ०४ ऑक्टोबर , २०१६ ते 
दिनांक ०७ ऑक्टोबर , २०१६ या ( ०४ ) चार दिवासांची रजा या कार्यालयाचे 
आदेश क्र . ९५६६/२०१६ , दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये मंजुर 
करण्यात येवून वैद्यकीय प्रमाण पत्र प्राप्त झाल्यानंतर रजेचे स्वरुप जाहीर 
केले जाईल असे नमूद करण्यात आले होते . 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २६/ १०/ २०१६ चे ०६ .०० 
पासून ते दिनांक ०४/११/ २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


श्री .नि . ला काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांनी त्यांचे 
न्यायालयाचे पत्र क्र . २०३२/ १६ , दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये यांचे 
वैद्यकीय अस्वाथ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर केलेले आहे . 
त्यावरुन श्री .नि . ला काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांची 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर , २०१६ ते दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०१६ या (०४) चार 
दिवासांची उपभोगलेली रजा ही वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा म्हणुन 
या आदेशान्वये घोषीत करण्यात येते . 


उस्मानाबाद , १९ ऑक्टोबर , २०१६ . 


आणखी असेही आदेश देत आहे, की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३ ) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकिय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारीकिंवा शासनाचे 
अधिकारी, कर्मचारी, अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६, २०१६/ कार्तिक १९-२५ , शके १९३८ 


२४३७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश - १, उमरगा यांचे पत्र जा .क्र . 
१२३५ /१६ , दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


(रजा) नियम १९८१ , मधील नियम – ५० नुसार (रजेमागील दिवाळी सुट्टी 
दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१६ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१६ व 
दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१६ आणि रजेपुढील दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१६ या 
सहा दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०७ नोव्हेंबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्र . ज . पाटील , हे जिल्हा न्यायाधीश - ३ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . प्र. ज .पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - ३, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ९९९७/ २०१६ . - श्री . म . सु . मुंगले, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक २४ व २५ ऑक्टोबर , २०१६ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम- ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २२ व २३ ऑक्टोबर , २०१६ 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


श्री . प्र . ज .पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . श . अ. अ .र . औटी. जिल्हा न्यायाधीश- २ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत 


येतो . 


उस्मानाबाद , २१ ऑक्टोबर , २०१६. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .म . सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश - १, उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर श्री .म . सु . मुंगले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


( दोन ) 
श्री .म.सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 
श्री .श.इ.पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -१, उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि किरकोळ 
कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री .नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश,व. स्तर , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


पहा :- १. श्रीमती.दि .शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परंडा ह्यांचे पत्र क्र .२७३६ / १६, दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


उस्मानाबाद , २१ ऑक्टोबर , २०१६ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री .प्र. ज . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांचे पत्र । 
जा .क्र . १०८४०/ १६ , दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा) /९९९५/ २०१६. - श्रीमती. दि . शि . चोथे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, परंडा ह्यांची 
दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१६ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१६ या (०४) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील 
नियम – ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २२ व २३ ऑक्टोबर , २०१६ व रजेपुढील 
दिवाळी सुट्टी दिनांक २८ व २९ ऑक्टोबर , २०१६ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. दि . शि . चोथे, ह्या २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र .वर्ग, परंडा म्हणून काम पहातील . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ९९९४/ २०१६ . - श्री. प्र.ज .पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- ३, 
उस्मानाबाद यांची दिनांक०२ नोव्हेंबर , २०१६ ते दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०१६ 
या ( ०४) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 


__ जर श्रीमती .दि .शि . चोथे , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , परंडा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


२४३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० -१६, २०१६/ कार्तिक १९-२५, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


( दोन ) 
श्रीमती.दि .शि . चोथे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, परंडा यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स . स . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


पहा :- १. श्री . ना . चं. बोरफळकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र .८८३६ / १६, दिनांक १९ ऑक्टोबर , २०१६ 
अन्वये सादर केलेला रजेचा अर्ज . 


उस्मानाबाद , २१ ऑक्टोबर , २०१६ . 


आदेश 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्री . स .स . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परंडा 
यांचे पत्र जा . क्र . २७२८ / १६ , दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/१०००८ /२०१६. - श्री . ना . चं.बोरफळकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांची 
दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१६ या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम -५० नुसार (रजेपुढील 
दिनांक २२ व २३ ऑक्टोबर , २०१६ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २० ऑक्टोबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ना . चं .बोरफळकर , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील . 


क्र . काव्यवि/ ( प्रशा) / ९९९६/२०१६. - श्री . स. स . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा यांची 
दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१६ ते ०५ नोव्हेंबर , २०१६ या ( ०४ ) चार दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० 
नुसार (रजेपुढील दिवाळी सुट्टी दिनांक ३० व ३१ ऑक्टोबर , २०१६ व 
०१ नोव्हेंबर , २०१६ आणि रजेपुढील दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१६ या चार दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१६ 
रोजी ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


जर श्री . ना . चं .बोरफळकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स . स . पाटील हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . स. स . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


श्री . ना . चं. बोरफळकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१६ 
रोजीचा त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती अ . चं. पारशेट्टी, ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद , 
दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीचा श्री . स . अ. जमादार , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, उस्मानाबाद आणि 
दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीचा श्री .ग .वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


( दोन ) 


श्री . स. स. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग, परंडा यांच्या सदरील रजेच्या/सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . दि .शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यांत 


उस्मानाबाद , २१ ऑक्टोबर , २०१६ . 


येतो. 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


उस्मानाबाद , २१ ऑक्टोबर , २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०१६ / कार्तिक १९- २५ , शके १९३८ 


२४३९ 


१४ 


रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . प्रि .म.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर, कळंब यांचे 
पत्र जा .क्र . ४२४३ / १६ , दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्री . जी . एच . पाटील , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . जी .एच . पाटील , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या सवरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


श्री . जी .एच. पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


__ क्र . काव्यवि/ ( प्रशा ) / १०१६२/ २०१६. - श्री . प्रि . म . पाटील, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांची 
दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१६ ते दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०१६ या ( ०४ ) चार 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील 
नियम-५० नुसार (रजेमागील दिवाळी सुट्टी दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१६ ते 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१६ व दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१६ आणि रजेपुढील 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१६ या सहा दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर 
करण्यांत येवून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


एस . डी . जगमलानी , 
प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .प्रि .म .पाटील , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . प्रि .म .पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१. ७. २०१६. 
२ ) श्रीमती एस. यु. देशमुख , ८वे सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २. ११. २०१६ ते ५.११ . २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यंचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


( दोन ) 
श्री . प्रि .म .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र .वर्ग, कळंब यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . स. शि . उबाळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


आदेश 


उस्मानाबाद , २६ ऑक्टोबर , २०१६ . 


क्र .काव्यवि/(प्रशा)/ ४०२५/ २०१६. - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्रीमती एस . यु . देशमुख, ८वे सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक २.११.२०१६ ते ५. ११ .२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ६.११. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सूट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २. ११.२०१६ 
रोजी पासून ते दिनांक ७.११.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१५ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१६, दिनांक २१.७.२०१६ . 
२ ) श्री . जी .एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर, निलंगा 
यांचा दिनांक २४. १० .२०१६ ते २७. १० .२०१६ पर्यंतची ( ०४) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यंचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती एस. यु. देशमुख, हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस . यु. देशमुख, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस . यु. देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१६ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 


आदेश 


लातूर , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/४०२४/ २०१६. - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . जी . एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक २४ . १० . २०१६ ते २७. १०.२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 


एस . डी . जगमलानी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


२४४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०१६/ कार्तिक १९ -२५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


दिनांक ७.११.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एस . सी . पठारे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .७.२०१६ . 
२) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी यांची 
दिनांक २.११ . २०१६ ते ५.११. २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यंचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . एस . सी . पठारे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २६ ऑक्टोबर , २०१६ . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४०३३/ २०१६ . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , देवणी यांची दिनांक २.११. २०१६ ते ५. ११ . २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ६. ११.२०१६ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सूट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २.११.२०१६ रोजी पासून ते दिनांक ७.११.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


एस . डी . जगमलानी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१९ 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:-१ . श्री .नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा यांचे पत्र 
जा .क्र . २०९८/ १६ , दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , २६ ऑक्टोबर , २०१६ . 


एस . डी . जगमलानी, 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


क्र . काव्यवि / प्रशा /१०२७३/ २०१६ . - श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , उमरगा यांची दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०१६ ते 
दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१६ या ( ०५) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) निमय १९८१, मधील नियम - ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१६ आणि रजेपुढील दिनांक १२ व 
१३ नोव्हेंबर, २०१६ या तीन दिवासाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .नि . ला . काळे हे दिवाणी न्यायाधीश, 
व. स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .नि . ला .काळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


१८ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .७.२०१६ . 
२ ) श्री . एस . सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक २. ११. २०१६ ते ५. ११. २०१६ पर्यंतची ( ०४) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यंचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


दोन 


आदेश 


श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .उ .प्र .कुलकर्णी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद , ०२ नोव्हेंबर , २०१६ . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ४०३४/ २०१६. - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री . एस . सी . पठारे, ३रे सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक २. ११.२०१६ ते 
५. ११. २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ६.११ .२०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सूट्टीचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २.११. २०१६ रोजी पासून ते 


श. ई . पठाण , 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० -१६ , २०१६ / कार्तिक १९ - २५ , शके १९३८ 


२४४१ 


२० 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


अधिसुचना 
क्र . ५६५ /जिउनि/प्रशासन / तेजसअर्बन / पत/ नोंदणी/ २०१६ . - जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करित आहेत 
कि तेजसअर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . बीड ता .जि . बीड हि संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर / बीएचआर / आरएसआर / 
सीआर/ १४० /२०१६ दिनांक २८ ऑक्टो- २०१६ असा आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” उपवर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " असे 
करण्यांत आले आहे . 


अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- वंजारवाडी ता .कंधार , जि . नांदेड 
अ . क्र . 

भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( हे . आर . मध्ये ) 
१४१ 

० .०४ 
१४१ 

० .०४ 


o 


बीड , २८ ऑक्टोबर , २०१६ . 


एस . पी . बडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था बीड . 


१४२ 


0 


१४४ 
१६७ 


२१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


० .०२ 
एकुण 

०५२ 
अनुसूची दोन 
( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव उर्ध्वमानार प्रकल्पाच्या मुख्य 
कालव्यासाठी मौ . वंजारवाडी ता .कंधार जि . नांदेड 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव उर्ध्व मानार प्रकल्पाच्या 
मुख्य कालव्यासाठी मौ .वंजारवाडी ता .कंधार जि .नांदेड 


अधिसूचना कलम १९ 
क्रमांक २०१६/ आरबी/ डेस्क - ३/ भूसं /सिआर- ७३ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक - ०८ / ०८/ २०१६ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक २०१३ / उविअ/ भुसं /सिआर/२७ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० )( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक 
२६ दिनांक ०५ / ११/ २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


समाजाला होणार लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदामिळेल . 


____ अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - वंजारवाडी, तालुका कंधार जि . नांदेड 

लागू नाही 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा साराशं ) 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कंधार 

या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 
दिनांक - ०८ / ०८ / २०१६ 
ठिकाण - कंधार 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका- याने कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये,उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


२४४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० -१६ , २०१६/ कार्तिक १९-२५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


_ 
_ 
_ 


२२ 


१३ / १ 


० .१५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


१३/ १ 


० 


१३ / २/ ब 


० 


- 


अधिसूचना कलम १९ 


- 


१३ / २/ अ 


० 


११/ ५ 


० 


- 


११/ ४ 


- 


० 


क्रमांक ०पघ/ आरबी/ डेस्क -३/ भूसं /सिआर- ७४ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक - ०८ / ०८/ २०१६ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


११/ ४ 


० 


० .०९ 


११/ ४ 
११/ ४ 
११/ १ 


० . ०९ 


- 


० .४७ 


११/ २ 


० . १६ 


११/ ३ 


- 


० . ०८ 
_ ४ .९३ 


एकुण 


अनुसूची दोन 


( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 


प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव बाळांतवाडी साठवण तलावासाठी 
मौ .बाळांतवाडी ता .कंधार जि .नांदेड 


क्रमांक २०१४/ उविअ / भुसं /सिआर/ १३ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० )( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचावापर करुन , अधिसुचना, क्रमांक १५ दिनांक 
०५/ ११/ २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका -याने ,कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव बाळांतवाडी साठवण तलावासाठी 
मौ .बाळांतवाडी ता .कंधार जि .नांदेड 


समाजाला होणार लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 


अनुसूची तीन 


( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 


गावाचे नाव - बाळांतवाडी , तालुका कंधार जि . नांदेड 


लागू नाही 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा साराशं) 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कंधार 

या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- बाळांतवाडी ता .कंधार , जि .नांदेड 
अ . क्र . भुमापन किंवा 

संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( हे . आर .मध्ये ) 
१३ / १ 

१.१७ 


दिनांक - ०८ / ०८ / २०१६ 
ठिकाण - कंधार 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


१३ / १ 


० .०७ 


१३ / १ 


० . ११ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०१६ / कार्तिक १९- २५ , शके १९३८ 


२४४३ 


२३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना कलम १९ 
क्रमांक २०१६/ आरबी/ डेस्क - ३/ भूसं /सिआर- ७२ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 


अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- पाताळगंगा ता .कंधार , जि . नांदेड 
अ . क्र . 

भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक ( हे. आर. मध्ये ) 
२९२ 

२. ४२ 
२९२ 

१ . २४ 


. 


. 


१ . २१ 


0 


दिनांक - ०८ / ०८ / २०१६ 


c 


& 


० 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


० 


० 


० 


:०० 


० . ३५ 


० . ३४ 


० . १४ 


० . ३२ 
१. ७३ 


क्रमांक २०१४/ उविअ/ भुसं /सिआर/१४ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक २३ 
दिनांक ०५/ ११/ २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन 
मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


० 


३११ 


० 


२ 


३११ 
३११ 
२८९ 


० .२० 
० . २० 
० .३४ 
० .३१ 
१० . ३४ 


२९२ 


२ 


एकुण 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने ,कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर ,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


अनुसूची दोन 
( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव साठवण तलावासाठी मौ .पाताळगंगा 
ता .कंधार जि . नांदेड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव साठवण तलावासाठी मौ.पाताळगंगा 
ता .कंधार जि .नांदेड 
समाजाला होणार लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 

अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - पाताळगंगा , तालुका कंधार जि .नांदेड 

लागू नाही 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा साराशं) 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कंधार 

या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 
दिनांक - ०८ / ०८ / २०१६ 
ठिकाण - कंधार 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


२४४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० -१६ , २०१६/ कार्तिक १९ - २५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

क्रमांक २०१४ / उविअ/ भूसं /सिआर -०५ 
कार्यालय उपविभागीय अधिकारी कंधार 


अधिसूचना कलम १९ 


क्रमांक २०१४ / आरबी/ डेस्क -३ / भूसं /सिआर - १२४ 


दिनांक ०९ . ०९ .२०१६ 
शुद्धीपत्रक 


जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 


दिनांक - ०१/ १०/ २०१६ 


उपविभागीय अधिकारी कंधार यांची कलम ११ ( १ ) खालील अधिसुचना 
क्रमांक २०१४/ उविअ / भूसं /सिआर- ०५ ही महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात 
पान क्रमांक २३१८ वर दिनांक ०५.११.२०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
आहे . तीत खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


अनुसुची 


४२२ 


क्रमांक २०१६ / उविअ/कंधार/ भुसं /सिआर ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० )( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना, क्रमांक 
२२ दिनांक ०५ / ११/ २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन 
मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


० 


४२४ 


ॐॐ 


० 


ॐ 


४२५ 


ॐॐ 


० 


जिल्हाः नांदेड तालुकाः कंधार गावः भोजुचीवाडी 
करीता 

वाचावे 
अ .क्र . ग.क्र . क्षेत्र 

अ .क्र . ग . क्र . 
० .०० 

१ ४२२ 
४२२ ० .०० 

२ . ४२२ 
४२२ ० .०० 

३. ४२२ 
४२४ 
४२५ 
४२६ ० .०० 

४२६ 
४२८ 

४२८ 
४२८ ० .१७ 

४२८ 
० .३८ 

४२९ 
४२९ 

४२९ 
४२९ ० .०० 

११ . ४२९ 
४२९ _____ ० .०० 
४२९ ० .२० 

४२९ 
४२९ ० .०० 

४२९ 
४२९ 

४२९ 
४२९ 
४२९ ०.१६ 

१७ . ४२९ 
४२९ 

१८ . ४२९ 
४२९ ० . १६ 

१९ . ४२९ 
४२९ ० .३९ 

२० . ४२९ 


ॐ- 


४२९ 


ॐ 


० 


क्षेत्र 
० .४१ 
०.२५ 
०. २४ 
० .२० 
० . २१ 
० . २७ 
० . ५४ 
० .६१ 
० .११ 
० .५४ 
० .५४ 
० . ५५ 
० . ५१ 
० . २५ 
० . ४१ 
० . १४ 
० . २२ 
०. २२ 
० . २२ 
० . ६३ 


४२९ 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका-याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये,उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे; 


० 


४२९ 


० 


० .१७ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


उपविभागीय अधिकारी कंधार . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कंधार यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०१६ / कार्तिक १९- २५ , शके १९३८ 


२४४५ 


अनुसूची दोन 


अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- कंधारेवाडी ( पानशेवडी) ता .कंधार , जि .नांदेड 
अ . क्र . भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र 

गट क्रमांक ( हे . आर . मध्ये ) 


( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव कंधारेवाडी ( पानशेवडी) साठवणतलावासाठी 
मौ .कंधारेवाडी ( पानशेवडी ) ता .कंधार जि .नांदेड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव कंधारेवाडी ( पानशेवडी) 
साठवणतलावासाठी मौ .कंधारेवाडी ( पानशेवडी ) ता .कंधार जि . नांदेड 


५०८ 


१ .२३ 
० . ३० 


M 


५०८ 


r 


५०८ 


० . ६९ 


० . ११ 


»7 


५०७ 
५३९ 
५३९ 


०. ५० 


समाजाला होणार लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 

अनुसूची तीन 
( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 


० .५० 


9 


५३९ 


०. ५० 
०. ५० 


५३९ 


गावाचे नाव -कंधारेवाडी ( पानशेवडी ) ता .कंधार जि .नांदेड 


० . ५० 


५३९ 
५३९ 
५३९ 


०. ४९ 


० . ४९ 
० . ५० 


लागू नाही 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा साराशं) 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कंधार 

__ या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


/ 


१ .५४ 
० . ३३ 


० . ४० 


दिनांक - ०१/ १० / २०१६ 
ठिकाण - नांदेड . 


५३९ 
५३८ 
५३५ 
५३५ 
५३६ 
५३६ 
५३७ 
५३७ 
५४३ 
५४५ 
५४५ 
५४५ 
५७३ 


० .०४ 
०.०४ 
०. ४० 
० . ११ 
० . ५३ 
० .१८ 
० . १८ 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


8 


० . १२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


,है 


५७४ 


० .२० 
० .२१ 
० . ५६ 
०.२१ 


५७४ 
५७४ 


? 


५७४ 


० 


०. १३ 


० . ५० 


& 


५३४ 
५४२ 
५५४ 


५७६ 


५४० 


&&&&& 


० . ११ 
०. ०८ 
० . १२ 
० . २३ 
० . ५७ 
० . १० 
० .०२ 
१३ .२२ 


५४० 


अधिसूचना कलम १९ 
क्रमांक २०१४/ आस्वी/ डेस्क - ३/ भूसं /सिआर- १२३ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक - ०१/ १०/ २०१६ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक २०१६/ उविअ/कंधार/ भुसं /सिआर . ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० )( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचावापर करुन, अधिसुचना , क्रमांक २० 
दिनांक ०५/ ११/ २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन 
मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


५४० 


५७५ 


एकुण 


२४४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०१६ / कार्तिक १९- २५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका- याने ,कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल,कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्या नंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 


प्रकल्पाचे नांव : अति . भूसंपादन प्रस्ताव दिग्रस बु . बुडीत क्षेत्र , ता .कंधार 
जि .नांदेड 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : अति . भूसंपादन प्रस्ताव दिग्रस बु. बुडीत क्षेत्र , 
ता .कंधार जि . नांदेड 


समाजाला होणारे लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कंधार यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची तीन 


( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 


गावाचे नाव - दिग्रस बु . तालुका कंधार जि .नांदेड 


लागू नाही 


अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- मौ .दिग्रस बु . ता .कंधार , जि .नांदेड 
अ . क्र . भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र 

गट क्रमांक ( हे . आर . मध्ये ) 
७१ पै 

० .१६ 
० .११ 
० . १० 


하 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा साराशं ) 


하 


하 


० 


6 
09 
- 


하 


० 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कंधार 

या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


하 


० . ०४ 


० 


하 


०. 


하 


० 


दिनांक -०१/ १० / २०१६ 


하 


० 


ठिकाण - नांदेड 


하 


० 


० 


다 
. 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


० .०६ 


० .०५ 


एकुण 


१ . ८८ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


